पोलीस विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वैद्यकीय 
खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व 
मंजूरीचे अधिकारामध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- आरएमई-०२१७/प्र.क्र.४०/पोल-५ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ 
वाचा :- 

१. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, 

दि.१९.३.२००५. 
२. झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/२०१६/राकावि-२, 

दि.१६.३.२०१६. 
३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक- एमआयएस-१३१५/प्र.क्र.३५८/पोल-४, दि.१४.३.२०१६. 
४. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक- आऱएमई-०२१७/प्र.क्र.४०/पोल-५ब, दि. ६.३.२०१७. 
५. शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-आरएमई-०२१७/प्र.क्र.४०/पोल-५ ब, दि. २२.११.२०१७ 
६. पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्र.पोमसं/३१/वै.दे./आर्थिक मर्यादा/२६०/२०१५, दि.७.७.२०१८ 

व दि.७.९.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ च्या आदेशाच्या अनुषंगाने पोलीस विभागातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या अनुज्ञयेतेची कमाल मर्यादा व मंजूरीचे 
अधिकारामध्ये संदर्भाधीन क्र.४ व ५ अन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. आता पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य यांनी संदर्भाधीन क्र.६ अन्वये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने उक्त क्र.५ येथील शासन 
शुध्दीपत्रकात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक दि.२२.११.२०१७ मधील परिच्छेद क्र-१ मधील ओळ क्र. ३ व परिच्छेद क्र- २ 
मधील ओळ क्र. २ मध्ये “विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि त्यावरील अधिकारी ज्यांना विभागप्रमुख घोषित 
केले आहे” या ऐवजी “ज्यावेळी राज्यातील पोलीस आयुक्तालय अथवा परिक्षेत्रात विभाग प्रमुख म्हणून 
पेलीस उप महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी नियुक्त केले जातील व त्यांना विभाग प्रमुख म्हणून घोषित केले 
असल्यास” असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आरएमई-०२१७/प्र.क्र.४०/पोल-५ब 


३. हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेताक २०१८१२२०१३१३००४९२९ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
Digitally signed by Sandeep 
Gorakhnath Dhakane 
Date: 2018.12.20 13:17:14 +05'30' 


(संदीप गो.ढाकणे) 
अवर सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
३) सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक, 
४) पोलीस आयुक्त (सर्व पोलीस आयुक्त कार्यक्षेत्रनिहाय) 
५) सर्व पोलीस अधिक्षक, 
६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२,मुंबई/नागपूर 
७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२, मुंबई/नागपूर 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, 
qo) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय (सवी 
११) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१३) निवडनस्ती (पोल-५ 31/9). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


